सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरीता मुख्यमंत्री 
रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (सर्वसाधारण) या 
योजनेअंतर्गत निधी वितरण करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्र. योजना-२०२१/ प्र.क्र. २४९/ उद्योग-७ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


दिनांक ३०/०३/२०२२ 
संदर्भ:- १) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, झासन निर्णय क्र. मऔधो-२०१९/ प्र.क्र.०६/ उद्योग-२, 

दिनांक ०७/०३/०१९. 

२) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, झासन निर्णय क्र. योजना-२०१९/प्र.क्र. १२१/उद्योग-७, 
दिनांक ०१/०८/२०१९. 

३) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण1-२०१९/ प्र.क्र. १७७/ उद्योग-७, 
दिनांक ३१/०८/२०१९. 

YR, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्रमांक योजना-२०१९/ प्र.क्र. २३०/ उद्योग-७, 
दिनांक २३/०१/२०२०. 

५)उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. योजना-२०२१/ प्र.क्र. २४९/ उद्योग-७, 
दिनांक ०७/१२/२०२१. 

६) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. योजना-२०२१/ प्र.क्र. २४९/ उद्योग-७, 
दिनांक १७/०३/२०२२. 


७) अधिक्षकीय उद्योग अधिकारी, उद्योग संचालनालय यांचे पत्र क्र. उसं/ जिउके/मुंरोनिका/ सर्व 

सा.प्रस्ताव/ २०२२/ ओ-४८०, दिनांक २३/०३/२०२२. 
प्रस्तावना:- 

राज्यातील शहरी व ग्रामीण क्षेत्रातील सुशिक्षित युवक-युवतींची वाढती संख्या व उद्योग, व्यवसाय 
क्षेत्रात राज्यात विविध क्षेत्रात स्वयंरोजगार व रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होत आहेत. या स्वयंरोजगार 
व रोजगाराच्या नवीन संधी विचारात घेऊन उद्योजकतेला चालना देणारी व सर्जनशिळलतेला कालानुरुप 
वाव देणारी “मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम' (CMEGP) ही सर्वसमावेशक योजना दिनांक 
०१/०८/२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये कार्यान्वित करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार राज्यातील शहरी व 
ग्रामीण युवक-युवतींना स्वयंरोजगाराच्या विविध संधी उपलब्ध होण्यासाठी व योजनेच्या प्रभावी 
अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरीय व जिल्हास्तरीय संनियंत्रण समित्या गठीत करण्यात आलेल्या आहेत. 
2. मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम या योजनेअंतर्गत राज्यातील युवक-युवतींना स्वयंपूर्ण/ 
आत्मनिर्भर बनविण्याकरीता त्यांना स्वयंरोजगार प्रकल्प स्थापित करण्यासाठी राज्य शासनाकडून आर्थिक 
सहाय्य हे अनुदान स्वरुपात राज्य शासनाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून उपलब्ध करुन देण्यात येईल, असे 
राज्याचे औद्योगिक धोरण २०१९ मध्ये नमूद केले आहे. त्यानुसार सदर योजनेअंतर्गत सर्वसाधारण घटक व 
आदिवासी घटकांसाठी नवीन लेखाशिर्ष शासन निर्णय दिनांक २३/०१/२०२० अन्वये उघडण्यात आले आहे. 
तसेच अनुसूचित जाती उपयोजना यासाठी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग यांच्याकडून उद्दीष्टांच्या 
प्रमाणानुसार तरतूद उपलब्ध करुन देण्यात येते. 


शासन निर्णय क्रमांकः योजना-२०२१/ प्र.क्र. २४९/ उद्योग-७ 


3. मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम या योजनेची अंमलबजावणी उद्योग विभागाच्या 
अधिपत्याखालील उद्योग संचालनालयाच्या अंतर्गत कार्यरत जिल्हा उद्योग केंद्र तसेच खादी व ग्रामोद्योग 
मंडळ यांचेअंतर्गत कार्यरत जिल्हा खादी व ग्रामोद्योग कार्यालय यांच्यामार्फत पूर्णत: ऑनलाईन पद्धतीने 
करण्यात येत आहे. त्यानुसार सदर योजनेंतर्गत सर्वसाधारण प्रवर्गातील प्रलंबित दाव्यांकरीता आवश्‍यक 
मार्जिन मनी रक्‍कम रुपये १७.३४ कोटी या योजनेखालील ३१ - सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या 
selena! वितरणाकरीता उपलब्ध करुन देण्याबाबत अधिक्षकीय उद्योग अधिकारी, उद्योग 
संचालनालय यांनी त्यांच्या दिनांक २३/०३/२०२२ च्या पत्रान्वये विनंती केली आहे. अधिक्षकीय उद्योग 
अधिकारी, उद्योग संचालनालय यांनी वरीलप्रमाणे केलेल्या विनंतीच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती 
कार्यक्रम या योजनेअंतर्गत सर्वसाधारण प्रवर्गातील प्रलंबित दाव्यांकरीता आवश्‍यक 
रुपये १७,३४,१५,०००/- एवढी मार्जिन मनी रक्‍कम सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरीता मंजूर 
अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 

राज्य शासनाच्या मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (CMEGP) या योजनेअंतर्गत सर्वसाधारण 
प्रवर्गातील मंजूर प्रकरणात समाविष्ट मार्जिन मनीकरीता आवश्‍यक राज्य शासनाचे सहभाग अनुदान 
रुपये १७,३४,१५,०००/- (रुपये सतरा कोटी चौतीस लक्ष पंधरा हजार फक्त), प्रस्तुत योजनेतील 
तरतूदीनुसार, वितरीत करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर रक्कम आहरण व संवितरण करावयाचे अधिकार विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग 
संचाळनालय, मुंबई यांच्या कार्यालयातील SET अधिकारी यांना देण्यात येत आहेत. 
३. वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्र. अर्थसं २०२१/ प्र.क्र.४८/ अर्थ-३ , दिनांक २४/०६/२०२१ व 


त्यासोबतचे परिशिष्टातील तरतुदीनुसार तसेच त्याअनुषंगाने उद्योग संचाळनाळयाकडून प्राप्त 
माहितीनुसार असे प्रमाणित करण्यात येते की, मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाची राज्यामध्ये 
अंमलबजावणी करणेबाबत शासन निर्णय दिनांक ०१/०८/२०१९ अन्वये शासन निर्णय निर्गमित करण्यात 
आला असून यामध्ये अर्ज प्रक्रिया व प्रकल्प मंजूरी अंतर्गत करावयाची कार्यवाही, योजनेची अंमलबजावणी 
यंत्रणा, अनुदान वितरण व विविध मंजूरीस्तव समिती यांची माहिती दिलेली आहे. यापूर्वी सदर योजनेअंतर्गत 
प्राप्त झालेला निधी प्राधिकृत बँकेत जमा करण्यात येऊन सदर निधी बँकेमार्फत लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा 
करण्यात येत आहे. यापूर्वी वितरीत केलेल्या निधीच्या अनुषंगाने लेखापरीक्षक/ महालेखापाल यांच्याकडून 
कोणतेही आक्षेप नाहीत. सदर निधी स्वीय प्रपंची लेखा अथवा बँक खात्यात जमा न करता खर्च केला जाणार 
आहे. 

8. सदर योजनेसाठी होणारा खर्च सर्वसाधारण घटकासाठी मागणी क्र. के-७, २८५१- ग्रामोद्योग व 
लघु उद्योग, १०२ लघु उद्योग, (00) (२५) मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (CMEGP) (२८५१६६४५), 
३१-सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या ळेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०२१-२२ या आर्थिक 
वर्षात मंजूर केलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः योजना-२०२१/ प्र.क्र. २४९/ उद्योग-७ 


षु. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं -२०२१/ प्र.क्र.४८/ अर्थ-३, 
दिनांक २४/०६/२०२१, दिनांक १४/१०/२०२१, दिनांक ०३/०२/२०२२, दिनांक १७/०३/२०२२ व 
त्यासोबतच्या परिशिष्टातील तरतुदीनुसार तसेच नियोजन विभागाच्या अनौ. संदर्भ क्र.८८/१४६१, दिनांक 
24/03/2022 व वित्त विभागाच्या अनौ. संदर्भ क्र.१४३/२०२२/व्यय-१६, दिनांक ३०/०३/२०२२ अन्वये प्राप्त 
सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२०३३०१५१२२१७५१० असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Sanjay Shamkant 


Degaonkar 


(संजय देगांवकर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) विकास आयुक्‍त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई - ३२. (शाईच्या मूळ ५ प्रती) 
२) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र उद्योग विकास महामंडळ, मुंबई -३२. 
३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई -३२. 
४) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र लघू उद्योग विकास महामंडळ, मुंबई -३२. 
५) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
) 
) 
) 
) 


६) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

७) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

८) संचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, ५ वा मजला, मुंबई. 

९) सर्व विभागीय उद्योग सह संचालक. 

१०) सर्व महाव्यवस्थापक जिल्हा उद्योग केंद्र. 

११) वित्त विभाग (कार्यासन व्यय-१६), मंत्रालय, मुंबई -३२. 

१२) नियोजन विभाग (कार्यासन १४६१), मंत्रालय, मुंबई § ३२. 

१३) अवर सचिव (कार्यासन प्रशासन- १), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२. 
१४) निवडनस्ती (उद्योग-७. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


